महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन 
समितीची कालावधी वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२२/७२१०६७/मशि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १ जुले, २०२४ 
संदर्भ :- 
(१ शासन शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. मजोफु/ १०९०/५८४१)/ 
संस्कृती-१ दि.२८ डिसेंबर, १९९० 
(२) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. डीबीए-२००८/(८६/२००८) समन्वय, 
दि. ३० सप्टेंबर, २००८ 
(३) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. डीबीए-२०११/(१५६/११) समन्वये, दि.२५.६.२०११ 
(४) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.राझाम-२०१३/प्र.क्र.४५/समन्वय, 
दि. २५.६.२०१३ 
(4) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.समिती-२५११/ (944/93)/ समन्वय, 
दि. ३० जुले, २०१४ 
(६) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. समिती ११११/प्र.क्र.(९१/१६)/ समन्वय, 
दि. १४.१२.२०१८ 
(७) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. समिती-११११/प्र.क्र.(९१/१६)/समन्वय, 
दि. २७.२०२० 
(८) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण १११/(प्र.क्र.९१/१६)/ समन्वय, 
दि. ८.१.२०२१ 
(१) शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२२/७२१०६७/ मशि-२ 
दि. १६.३.२०२४ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाहन समितीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीचे पुर्नगठन करण्यात आळी 
आहे. संदर्भ क्र. ९ येथील शासन निर्णयान्वये समितीवर नव्याने निमंत्रित सदस्य नियुक्‍ती करुन समितीच्या 
कालावधीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. ३० जुन, २०२४ Wohl PK आल्याने सदर 


समितीस दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत पुढील मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.२२/७२१०६७/मशि-२ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०१११५९३६३६०८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
H E M A N T S काण GOVERNMENT OF ARARASATEA ou=HIGHER AND 


2.5.4.20=1a58924bb 1ebc2ed6699e048bfa42ad41d1ed32dele3e 
da84d0c03040473905e, postalCode=400032, st=Maharash 


shtra, 
serialNumber=EE03447853A43CF2A3547CBC1 86E49802A70EF1 
83CF488073E81785E6AD171A6, cn=HEMANT 5 PATHAK 


Date: 2024.07.01 12:10:16 +05'30" 


(हे.सु.पाठक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
७. प्रधान सचिव, (उ.व.तं.शि.विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
८. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व उपसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सह संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे 
११. महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
१२. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर, 
१३. सर्व समिती सदस्य (संचालक, उच्च शिक्षण) यांचेमार्फत 
१४. निवड नस्ती (ABT-2). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


